डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१८-१९ मधील निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंबिका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 
दि.१८.१.२०१०. 
2) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का.१४८३, 
दि.३१.७.२०१५ 
3) शासन शुध्दीपत्रक, नियोजन विभाग, क्रमांक डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, 
दि.३१.०१.२०१८. 
४) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२.०४.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षासाठी रु.९५०००० हजार इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यांत आला आहे. संदर्भ क्र.(४) येथील वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ 
च्या परिपत्रकान्वये सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर २०१८ अखेर) पर्यंत आवश्‍यक 
असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकुण वार्षिक तरतुदीच्या ७० % 
च्या मर्यादेत बीम्स प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानूसार रु.६६५०००.०० हजार (७०%) 
इतका निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यानुसार 
रु.६३३५००.०० हजार (अक्षरी रुपये त्रेसष्ठ कोटी पस्तीस लाख मात्र) निधीचे वितरण अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. या वितरणाचा तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये 
दर्शविला आहे. 


el शर्ती :-. 
(१ सदरचा निधी संदर्भाधीन शासन निर्णयांमधीळ व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार सर्व संबंधीत यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 
(२) वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण 
असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरिता प्राथम्याने उपलब्ध करुन 
द्यावा. 
(३) या कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका खंड १ 
परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च ताळमेळ दरमहा 
महालेखापाल यांचे लेख्याशी घालावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांचे 
कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीश्ी पडताळणी तिमाही संपल्यापासून 
दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाळ शासनास सादर करावा. 
(४) या कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या खर्चाचे आर्थिक व भौतिक साध्य (कामनिहाय) शासनास 
दरमहा ५ तारखेपूर्वी सादर करावेत. तसेच पूर्ण झालेल्या कामांचा, काम पूर्णत्वाचा दाखला व 
काम हस्तांतरीत केल्याचा दाखला देखिल, शासनास सादर करावा. प्रलंबित उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे महालेखापाल कार्यालयास त्वरित सादर करण्यात यावीत, व त्याची एक प्रत 
शासनास पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


(५) राज्य निवडणूक आयोगाचे वेळोवेळी निवडणूकी संदर्भातील आचारसंहितेचे निर्गमित 
होणारे आदेश विचारात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

(६) सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दि. २.४.२०१८ ची पुर्तता होत 
असल्याची खात्री केल्यानंतरच निधी खर्च करावा. 

(७ निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली 
व नियमांचे/प्रक्रिया अवलंबून/वित्तीय अधिकारांच्या (financial 0०५७) मर्यादेत/ P.W.D. 
मॅन्युअलचे अधीन राहुन/ C.V.C. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/ CAG च्या निर्देशानुसार/ 
प्रचलित शा.नि./ नियम/ परिपत्रक/ तरतूदीनुसार/ बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च 
करण्याची तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग/अटी व 
शर्तीचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिका-याची राहील. 


२. सदरचा खर्च, " मागणी क्रमांक ओ-११, 8449 -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च 09 पश्चिम 
घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ 0099) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदरचे आदेशा शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
०२.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०४२७१४५८४६८११६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Asmita Prakash 


सोबत:वरीलप्रमाणे-परिशिष्ट-अ Gawade : 
(अ. प्र. गावडे) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक//धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोळला/अमरावती/ 
यवतमाळ / पालघर. 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, eri जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे/ रायगड/ 
रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ 
सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ 
यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/ 
नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/साताराकोल्हापूर/औरंगाबाद/ 
बीड/हिंगोली/नांदेड/ बुळढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


(शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : डोविका-२०१८/प्र.क्र.५५/ का-१४८१-अ, 
दि. २७ एप्रिळ, २०१८ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट- अ 
(रु. हणायत 
अ.क्र. जिल्हा पूर्णगट उपगट  ।या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा 
पूर्ण 
गटासाठी 
1 a | २ ३ 1 ४ | & 
eee i 4. हाहापूर | (9000.00 १७५००.०० 
२. मर (90०00.०० 
१.भिवंडी ३५००.०० 
२.___|पालघर ३.मोखाडा ७०००.०० २४५००.०० 
ee P| 000.00) | 
ee a | 
___|__|___ रि.वसई [oe 
wes ६.तळा [| ७०0० [2०% 
Pogo || G000.00] -- 
pores 000.00] -- 
___|___/९.पोलादपू || 000.00] -- | 
___|__१0.रोहा | __|_0७०००००५ -- 
po gers | 000.00] -- 
peer || 000.00] -- | 
po TT 000.00] 
Po es T0000] -- 
PT tosis || 000.00] 6. 
po TT 000.00] -- 
______[1______|_______ पठ पनवेल | -: | 
___४. रत्नागिरी ।%.संगमेश्रः | | ७००००७ -- | 
po fac ferret || 000.00 | ३८५००.०० 
po ore 000.00] -- 
___|___/?0खेड || 000,00] -- | 
po RTT Go00.00f -- 
a ee Fs |. > 


सिंधुदूर्ग _|२२.कुडाळ | | W000.00] __-- | 3400.00 
_____|________२३.कणकवळी || 000.00] -- | 
_______|________ २४. वैभववाडी || 000.00] -- | 
Pp dR TST |________|_0०००.०५ --__| 
pC RTS || ७००००० --_| 


Y AISI lL 11 न ३५००.०० 


Asmita Prakash : 
Gawade 


(अ. प्र. गावडे ) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


अ.क्र जिल्हा पूर्णगट उपगट  ।या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा 
निधी 
पूर्ण ।उपगटासाठी। जिल्हयाचा 
गटासाठी 
(90०00,.0००0 


tt 110111 
eS a ॥[18600071 
a Sc 111७090071 
a ca [1860000717 
a [1186000717 
a A 1७09001711 


eet F000 0 
1७. सातार sea ६६०००. 
1 | ३6महावळेकर a 
ere fend 
ee ४8०वा | कत 


ae [७000001771 
a 11७0090017 
1र्‍र्‍001000३खंडळ 11७0001211 


cam [1३ 


७फलल्ल | 8 


८. कराड fe 3400.00 
४४.ठिराळ (9000.00 98%000,00 


____|_ eC [____--| 


— 

(9000 ,0O (90000 ,00 
ES erent | 8505907 
1) 


[ee gers 111७000971 
Ss i 
Ss cg 1७01711 
a ars T0000 20 
ers T0000 20 
et J 0000 20 


i [800020 
| fo, iene . ५७ सोयगाव. | | ऐकली, 6 _| AB4o0.00 
ee I gig “|. हे 
pe Resets |. Se 

१३. कन्नड ३५००.०० 


Asmita Prakash Gawade 


(अ. प्र. गावडे ) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


पूर्ण । उपगटासाठी | जिल्हयाचा 
गटासाठी 


लीद... |। कल! 
a ey िदेओवेणागाइ |. 5. . 


२०.धारुर | 
१२ नांदेड ५६.किनवट (9000.00 
93 हिंगोली २१.हिगोली (9000.00 


PRR OORT | 
|. Pere |५७.सुरगणा | | 000.00] | 4000.00 
Pp eet | | 000.00] -_ | 

(9000.00 


an! a as 
ei = 

p | a ० 

| | पनत 

जळगांव 3400.06 


3400,00] 4%000,00 
२६.एदलाबाद 


६६. साक्री 
जळगांव २३. यावल 
अहमदनगर | ६७अकोले || ७०००-०० ४५००-०० 
Po ८-संगमनेर | |_७०००.०० 


(9०००.०० 


000,00 


000,00 


ee ,र्‍रावेर 
२७. अहमदनगर 


rer 
[fa erst 
000,00 


rc a 
es 
Poe ३५०००० 
ee 


| rete. =| 3400.00 
अमरावती os 


1 ere oe 


Asmita Prakash Gawade 
(अ. प्र. गावडे ) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 


८०००.०० 


जिक 
gra | 
3. 


AN 
es 
(e) 
se) 
io) 
४) 


AN 
re a 
छ 
.? 
० 
४) 


G8000,00 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०१८/प्र.क्र.५५/का-१४८३ 


२०. अकोला २२.पातूर -- 3400.00] ३५००.०० 


२१. बुलढाणा | हाण २३३.खामगाव |. (कळ 3400.00] ३५००.०० 


ive | | 


pCO RES | 
एकूण) | ६३३५००.०० 


Digitally signed by Asmita Prakash 63030 
: C=IN, O= Government Of Maharashtra, ou=Planning 


AS शी ita P la ka 5 h 2.5.4.20: rosea pee nds avait 08 8 


3f335a43020eb04618a70b0c3: 
2.5.4.45=03210093254807F75DAE25044CA08368398D 


G a Wa d e 472EB2CBEEBSFE6CF53D81F22BFE3FBOD9, cn=A 
Prakash Gawade 


(अ. प्र. गावडे ) 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


